स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती 
खर्चाकरिता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१२०(३)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक:स्वमाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४, दि १५.०५.२०१५ 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक:स्वभाअ-२०१७/प्र.क्र.४३/नवि-३४, दि ३१.०३.२०१७ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १.४.२०१९. 
) 
) 


४ वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक 029.2098. 
केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नागरीकार्य मंत्रालयाचे आदेशा क्रमांक 5. No. १/७/२०१५-७७॥/-| 
(e-file #-3 I08Wok), दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९. 


4 


शासन निर्णय: 


देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 
चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 

२. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती या बाबीकरीता सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षासाठी राज्यास संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील आदेशान्वये रुपये ९,७९,००,०००/- (रूपये नऊ कोटी 
एकोणएंशी लक्ष फक्त) एवढा निधी दुसऱा हप्ता म्हणून केंद्र शासनाने वितरीत केला आहे. 

३. केंद्र शासनाने वितरीत केलेला रुपये ९,७९,००,०००/- (रूपये नऊ कोटी एकोणएंशी लक्ष फक्त) इतका 
निधी वितरीत केला असून त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा रूपये ६,५२,६६,६६७/- (रूपये सहा कोटी बावन्न लक्ष 
सहासष्ट हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) असा केद्र व राज्य हिश्याचा मिळून एकूण रूपये १६,३१,६६,६६७/- (रूपये 
सोळा कोटी ऐकतीस लक्ष सहासष्ट हजार TERI सदुसष्ट फक्त) इतका निधी राज्यातील वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी 
मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१२०(३)/नवि-३४ 


अ.क्र. लेखाशिर्ष वितरीत करावयाचा 
निधी रूपये 

अ महानगरपालिका 

हि मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८० सर्वसाधारण, १९१, | ९७,९०,०००/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (co) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी । (रूपये सत्यान्नव लक्ष 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा ७५%), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), | नव्वद हजार फक्त.) 
(२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८० सर्वसाधारण, १९१, |  ६५,२६,६६७/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (cc) (oo) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये पासष्ट लक्ष 
महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ | सव्वीस हजार सहाऱो 
९७६१) योजनांतर्गत सदुसष्ट फक्त.) 

q नगरपरिषदा 
मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८० सर्वसाधारण, १९२, | ५,८७,४०,०००/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नगरपरिषदांना | (रूपये पाच कोटी 
सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत | सत्याऐंशी लक्ष चाळीस 
हजार फक्त.) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९२, | ३,९१,६०,०००/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७९) स्वच्छ भारत अभियानासाठी नगरपरिषदांना | (रूपये तीन कोटी 
सहाय्य (राज्य हिस्सा), 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७८८) | ऐक्यान्नव लक्ष साठ 
योजनांतर्गत हजार फक्त) 

क नगरपंचायतींना 

दि मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८० सर्वसाधारण, १९३, | २,९३,७०,०००/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०३) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नगरपंचायतींना | (रूपये दोन कोटी 
सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) | त्र्यान्नव लक्ष सत्तर 
योजनांतर्गत हजार फक्‍त) 

२  । मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, | १,९५,८०,०००/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०४) स्वच्छ भारत अभियानासाठी नगरपंचायतींना | (रूपये एक कोटी 
सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९८०३) | पच्यान्नव लक्ष ऐंशी 
योजनांतर्गत हजार फक्त) 


४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करावे व ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे नागरी स्थानिक स्वराज्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१२०(३)/नवि-३४ 


संस्थानिहाय वाटप, शासन स्वतंत्र आदेशान्वये करून देईल. त्यानुसार या निधीचे वितरण संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्याची कार्यवाही राज्य अभियान संचालकांनी करावी. 


५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक 
१.४.२०१९ व क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक ०८.७.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 09 एप्रिल,२०१९ व शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक ०८.७.२०१९ मधील परिच्छेद क्र. ४ ते १९ मधील 
अनुक्रमांक ४, ५, ६, ८, १०, ११, १२, १४, १५, १६, १८, १९ अटी लागू नाहीत व उर्वरित ७, ९, १३ व १७ या अटींची 
पुर्तता करण्यात आली असल्याचे प्रमाणीत करण्यात येत आहे. 


७. वित्त विभागाच्या क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८.७.२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रका 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधील अनुक्रमांक ९ मधील तपासणी सूचिमधील १ ते ५व ७ आणि ९ या अटींची पूर्तता 
होत असल्याचे प्रमाणीत करण्यात येत आहे, तसेच उर्वरित अटी लागू नाहीत. 


८. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ व क्रमांक 
अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक ०८ जुले, २०१९ नुसार केंद्र पुरस्कृत योजने संदर्भात केंद्र शासनाकडून 
निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घेण्यात आली आली आहे. केद्र व राज्य 
हिऱ्याचा मिळून एकूण रूपये १६,३१,६६,६६७/- (रूपये सोळा कोटी ऐकतीस लक्ष सहासष्ट हजार सहाशे सदुसष्ट 
फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


९. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ व क्रमांक 
अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक ०८ जुले, २०१९ नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ-३६६/अर्थोपाय, दि.११/१०/२०१९ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेनुसार सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०२५१८०६३२५२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


oe 
॥ 
A it S a h e b fa O c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Depart de=400032, 
st=Maharashi 


2.5.4.20=becSdbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd133 


Palwe eee 
(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१२०(३)/नवि-३४ 


महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. निवडनस्ती नवि-३४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


